निधी वितरण आदे क्र.१ “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती 


योजनेकरिता अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतील १०% 
निधी वितरीत करण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र. ६ /शिक्षण २ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ एप्रिल , २०२२ 


संदर्भ :- १.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना - 

वित्त विभागाचे संदर्भाधीन दिनांक ४ एप्रिल २०२२ चे परिपत्रकान्वये दि.२४.६.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये घातलेले निधी वितरण व खर्चावरील निर्बंध रद्द करण्यात आले आहेत. सदर 
परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ च्या नऊमाहीकरीता आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज ,वाटप 
आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत केला जाणार आहे. प्रत्यक्षात बीम्स प्रणालीवर १०% च्या 
मर्यादेत निधी उपलब्ध असल्याने सदर निधी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


वित्त्‌ विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सन 
2022-23 या आर्थिक वर्षात मैंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेकरिता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित केलेल्या 
तरतूदीच्या १०% निधी TRA प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यानुसार रु.२,८०,१५,०००/- 
(रुपये दोन कोटी ऐंशी लाख पंधरा हजार फक्त ) इतका निधी खालील नमूद लेखाशिर्षांतर्गत 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, यांना वितरीत करण्यास सदर शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव लेखाश्ीर्ष अर्थसंकल्पीय | वितरीत 
तरतूद | १०% निधी 
| (०२)(०२)माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या | २२२५ ई ८९३ १,५० चद 
विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांसाठी 
गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती 
२. | (०२(०५) सैनिक शाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या | २२२५ इ ९२८ | ३,००,०० ३०,०० 
शुल्काचे प्रदान (विजाभज) 


३. | (०२)(११) इयत्ता cat ते १०वी मध्ये | २२२५ई ९८२ | १०,००,०० | १,००,०० 
शिकणाऱ्या विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती व 
विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींकरीता 
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 


४. | (0२(१९) इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये २२२५ एफ २४५ | ५,००,०० ५०,०० 
शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील 
मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र. ६ /शिक्षण 2 


५. | (02( २० इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये | २२२५ एफ २७२ १०,००,०० | १,००,०० 

शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील 

मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 
एकूण २८,०१,५० | २,८०,१५ 


२. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी 
राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित 
प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण ( जिल्हानिहाय खर्च / लाभार्थी 
संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची दक्षता संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण, संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
3. उपरोक्त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/ परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा. 
षु. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ी सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२२०४२२१५५९१६३३३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,5॥॥॥७॥॥, DINESH 

SHELKE 


(संगिता होळके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 
२.मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
६.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे. 
७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८.सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प)/ (रोखशाखा इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.निवडनस्ती (शिक्षण २) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


